सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . ३ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


औ . भाग १-३ 


पृष्ठे 

६७ 
ते 

६८ 


१ 
NOTIFICATION 


६८ 

ते 

७८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Law and Judiciary Department , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 

Date : 16th December , 2022 

No. SPP . 3022 / 1389 / C.R.123 / XIV : - In exercise 
of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the sec 

tion 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act 
No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Shri . Subhash Uttamrao 
Deshmukh as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the case bearing Sessions Case No. 75 / 
2022 pending before The Sessions Court , Parbhani 
which is arising out of C. R. No.375 / 2021 registered 
Manwat Police Station , Dist - Parbhani 


६७ 


[ पृष्ठे - १२ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


ते 


। 


2. His appointment is strictly subject to the condi 

tions of service laid down in the Maharashtra Law Of 


ficers ( Appointment , Condition of Service and Remu 
neration ) Rules 1984 


3. Lump sum fees of Rs . 25,000 / - ( Rupees Twenty 
Five Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri . Subhash 
Uttamrao Deshmukh has been already deposited by 
the applicant Shri . Shivaji Babarao Mule to the Gov 
ernment , vide R. B. I. Challan No. 669 dated 13 / 12 / 
2022. The amount will be paid to Adv . Shri . Subhash 
Uttamrao Deshmukh after completion of the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra 


( Pravin A. Kumbhojkar ) 
Deputy Legal Advisor Cum Deputy Secretary Law 
& Judiciary Department . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , 


२ 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department , 


Hutatma Rajguru Chowk , 


Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400032 

Date : 15th December , 2022 

No. SPP . 2022 / U.Q.R.93 / D - XIV : - In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 8 ) of the section 24 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the 
Government of Maharashtra hereby appionts Adv . Ajay 
Misar as " Special Public Prosecutor " for conducting the 
case / s pending before Hon'ble Judicial Magistrate Court , 
Aurangabad and Hon'ble Sessions Court , Aurangabad which 
is / are arising out of C.R. No. 479/2021 registered at Begampura 
Police Station , Dist.- Aurangabad . 


66 

2. The fees of Adv . Ajay Misar as " Special Public 
Prosecutor " shall be paid by Home Department . 


3. His appointment is strictly subject to the conditions of 
service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions Of Service and Remuneration ) 
Rules , 1984 . 


4. The Government reserves right to revoke / modify / 
annul the order without assigning any reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ - पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


( Pravin A. Kumbhojkar ) 

Deputy Legal Advisor- Cum- Deputy Secretary , 
Government of Maharashtra . 


३ 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , लातूर यांचे कार्यालय 

वाचले : - १. ग्रामविकास मंत्रालय , मुंबई यांचा ड्रोन द्वारे सर्वेक्षण 
करणेबाबतचा दिनांक : २२ / ०२ / २०१ ९ रोजीचा शासन निर्णय 


२. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचे कडील परिपत्रक दिनांक १२/११/२०२० 


३. मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . राज्य , पुणे 
यांचेकडील परिपत्रक दिनांक २५/०१/२०२१ 


४. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , निलंगा यांचा दिनांक २० / ० ९ / २०२२ 
रोजीचा प्रस्ताव 


अधिसुचना 

विषय : - ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास 
घेणेबाबत . 


मौज . ममदपूर , गु - हाळ , बेंडगा , चांदोरी , हंगरगा शिरसी , गुंजरगा , 
हल्लाळी , हाणमंतवाडी ( हा . ) , सावनगीरा , टाकळी , तालुका , -निलंगा , जिल्हा - 
लातूर . 


क्र .३ ९ ३ ९ / न . भू / ड्रोन सर्व्हे / प्रख्यापन / २०२२ लातूर , दि . ३०/१०/२०२२ 
- लातूर जिल्हयातील तालुका निलंगा येथील मौजे . ममदापूर , गु - हाळ , 
बेंडगा , चांदोरी , हंगरगा शिरसी , गुंजरगा , हल्लाळी , हाणामंतवाडी ( हा . ) , 
सावनगीरा , टाकळी या गावाचे ड्रोनद्वारे गावठाण मोजणी काम पूर्ण झाले 
आहे . त्या अनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , म . 
राज्य , पुणे यांचे कडील दिनांक २५/०१/२०२१ रोजीच्या परिपत्रका अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी सदर गाव खालीलप्रमाणे नमूद 
राज्यामध्ये समाविष्ट करुन परिक्षणास घेण्याबाबत याद्वारे अधिसुचीत करीत 
आहे . 


अ . 

क्र . 


१ 

१ 

२ 


४ 

५ 

६ 


७ 

८ 

९ 

१० 


कार्यालय 


२ 


उप अधीक्षक भुमी 

अभिलेख , निलंगा 


गावाचे नाव 


३ 

ममदापूर 

गु - हाळ 

बेंडगा 

चांदोरी 

हंगरगा शिरसी 

गुंजरगा 


हल्लाळी 

हाणमंतवाडी ( हा . ) 

सावगीरा 

टाकळी 


समाविष्ट शेरा 

कारावयाचा 

सज्जा 
४ 


कासार बालकुंदा 


५ 


जिल्हा अधिक्षक भुमी अभिलेख , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 
६ ९ 


४ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , हिंगोली यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र.सनिहि / कक्ष -३ / पत / नोंदणी / भाग्यलक्ष्मी अर्बन / अधिसुचना / ३५३ / २०२२ .. 

- मी , वैभव विजय हजारे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . हिंगोली 
याद्वारे अधिसुचना करीत आहे की , भाग्यलक्ष्मी अर्बन को - ऑपरेटीव्ह क्रेडीट 
सोसायटी लि . हिंगोली ता . जि . हिंगोली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रं . एचएलआय / एचएलआय / बीएनके / ओ / ७ ९ ० / २०२२-२३ , दि . 
२१/१२/२०२२ असा आहे . 


66 

उक्त् अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " व 
उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती संस्था " असे करण्यात आलेले 
आहे . 


व्ही . व्ही . हजारे , 
सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , हिंगोली . 


५ 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पैठण यांजकडून 
अधिसुचना 

क्र . सनिपै / प्रशा- १ / जय भद्रा नागरी / नोंदणी / २१२१ / २०२२ - सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था पैठण ता . पैठण जि . औरंगाबाद या कार्यालयाद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , पैठण तालुक्यातील जय भद्रा नागरी सहकारी 
पतसंस्था म . बिडकीन ता . पैठण ही संस्था अजीडी / पीटीएन / आरएसआर / 
सीआर / ५४ ९ / २०२२ दिनांक २३/१२/२०२२ या नोंदणी क्रमांकाने नोंदणी 
करण्यात आली आहे . 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी महाराष्ट्र अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


66 

उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( ०१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम क्र . १० ( ०१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असुन उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधनसंपत्ती संस्था " 
आहे . 

दिनांक २३/१२/२०२२ . 


अनिल रं . पुरी , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था ता . पैठण . 


६ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , हिंगोली , यांजकडून 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१ ९ ६३ मधील कलम ३ व कलम ४ ( १ ) ( २ ) व ( ३ ) अन्वये अधिसूचना 
वाचले : 

- 


१. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१ ९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ 


२. शासकीय अधिसूचना No. APM 2081 / 36340-440-11 - C , 
दिनांक 05/09/1981 . 


३. या कार्यालयाची अधिसूचना दि . २६/०८/२०२२ 

४. प्राधिकृत अधिकारी यांचा अहवाल दि . २०/१०/२०२२ 
अंतिम अधिसूचना 


क्र .२०१४ / जिउनि / पणन / कक्ष -२ / कृउवासहिं / पुनर्नियो / २२. - ज्या अर्थी , 
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम १ ९ ६३ 
मधील कलम ३ व कलम ( १ ) ( २ ) व ( ३ ) अन्वये हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार 
समितीच्या कार्यक्षेत्रातून वटवाडी हे गाव वगळून कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 
सेनगाव कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा उद्देश जाहिर केल्याची अधिसूचना 
जा . क्र . जिउनि / पणन / कक्ष -२ / कृ उवासहि / पुनर्नियो / २२ दि .२६ / ०८ / 
२०२२ अन्वये प्रसिध्द केली होती : 


ज्या अर्थी या कार्यालयीची अधिसूचना जा . क्र . जिउनि / पणन / कक्ष -२ / 
कृउवासहिं / पुनर्निया / २२ दि . २६/०८/२०२२ अन्वये दि . ०३ / ० ९ / २०२२ रोजीच्या 
“ दैनिक तरुण भारत ” या दैनिक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द झालेली आहे आणि 
सदर अधिसूचनेत नमुद केल्याप्रमाणे विहित मुदतीत मागविलेल्या हरकती 
अगर सूचना प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे हितसंबंधातील कोणत्याही व्यक्ती / 
संस्थाच्या हरकती या सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याबाबत संदर्भ क्रर . ०४ 
अन्वये अहवाल सादर केलेला आहे ; 


त्या अर्थी , महाराष्ट्र शासन अधिसूचना No. APM 2081 / 36340 
440-11 - C , दि . 05/09/1981 अन्वये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री 
( विकास व विनियमन ) अधिनियम १ ९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती , हिंगोली या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातून वटवाडी हे गाव वगळण्यात 
येत आहे . व सदर गाव सेनगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . या बाबतची ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्दीस्तव देण्यात येत आहे . तेव्हा सदर अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून लागू करण्यात येत 
असल्याचे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

स्थळ : - हिंगोली 

दिनांक : २१/१०/२०२२ 


से . ल . बोराडे , 
जिल्हा उपनिबंधक 

सहकारी संस्था , हिंगोली . 


७० 


प्र . सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांजकडून 

सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९९ ६ 
क्र . सहसंऔवि / कृषि पर्यटन धोरण / युडीसीपीआर / कलम २० ( ३ ) / 
२००१ . - ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने निर्णय क्रमांक टिपीएस 
१८२२ / प्र.क्र .०४ / २०२२ / निव -१३ , दि . ०२/०६/२०२२ अन्वये राज्याच्या कृषी 
पर्यटन धोरणाचे अंमलबजावणीकरिता , एकत्रिकृत विकास नियंत्रण 
नियमावलीमध्ये नवीन तरतूद विनियम २.१.२ अंतर्भूत करण्यासाठी , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ ( यापुढे याचाच चे कलम 
२० ( ३ ) व ३७ ( १ ) सह कलम १५४ अन्वये निदेश दिलेले असून कलम २० 
( ३ ) खाली करण्यासाठी विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना आदेश 
दिलेले आहेत . 


आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्राधिकृत केलेनुसार उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २० पोट कलम ( ३ ) मधील तरतूदीनुसार , यासोबत 
जोडलेल्या प्रस्तावित फेरबदलाच्या ( विनियम २.१.२ मध्ये नवीन तरतूद ) 
परिशिष्टाबाबत औरंगाबाद विभागातील १ ) औरंगाबाद प्रदेश , २ ) जालना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , 


Sr. No. 

1 


2 


3 

4 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

प्रदेश , ३ ) बीड प्रदेश , ४ ) उस्मानाबाद प्रदेश , ५ ) हिंगोली प्रदेश , ६ ) लातूर 
प्रदेश , ७ ) नांदेड प्रदेश , ८ ) परभणी प्रदेश या मंजूर प्रादेशिक योजनच्या 
क्षेत्राचे संदर्भात नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत 
मागविण्यात येत आहेत . सदर सूचना / हरकती सहसंचालक , नगररचना 
औरंगाबाद विभाग , एम . बी . सी . टॉवर , दुसरा मजला , अदालत रोड , 
औरंगाबाद- ४३१००१ या पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . विहित मुदतीमध्ये 
प्राप्त होणा - या सूचना / हरकतीवर सहसंचालक , नगररचना , औरंगाबाद 
विभाग यांचेकडून वैधानिक तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेत येवून त्याप्रमाणे 
शासनास अहवाल सादर करणेत येईल . 


New provision is added in Regulation No.2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion Regulations as 
follows : 


1 ) Regulation No. 2.1.2- Permission not necessary- No such permission shall be necessary for : 

( xiv ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy -2016in Agricultural 
Zone , subject to compliance as per Appendix- K - 2below : 


प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रारूप www.maharashtra.gov.in ( कायदे व 
नियम ) या महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 
औरंगाबाद , 

दि . २१ डिसेंबर , २०२२ 


Appendix 

Accompaniment of Government Resolution No. TPS - 1822 / CR.04 / 2022 / UD - 13 , Dated 02/06/2022 

“ DIRECTIVES " 


Buildability of Plot 


( सु . ल . कमठाण ) 
प्र . सहसंचालक , नगररचना , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


Zone in Development Plan / Regional Plan 

Type of Building 


APPENDIX ‘ K - 2 ’ 

APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO TOURISM 
CENTER AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 

Description 

Parameters to be considered 
Agricultural Plot area & No. of Rooms 


Plot area 

No. of Rooms 

( i ) Upto 0.8 Ha 

( i ) Max.04 

( ii ) 0.8Ha.upto 1.6Ha . 

( ii ) Max.06 

( iii ) 1.6Ha . & above 

( iii ) Max.8 & 2 Dormitories 

Plot should be buildable in view of the provisions in Regulation 
No.3.1 of UDCPR . 

Agricultural Zone 

Residential & Allied Amenities for Agro Tourism Centre . 


औरंगाबाद विभाग 


Sr. No. 

5 


6 

7 


8 


9 


10 

11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 


Parameters to be considered 

Front , side and rear open spaces , access , 
parking and other requirements . 

Storeys allowed : 

FSI 


Submission of Application for approval . 


Issue of Commencement Certificate / Approval . 


Plinth Checking 

Occupation Certificate 


Description 

As per the provisions of UDCPR . 


G.F. + 1 floor . 


199 


Area of rooms should be minimum 150 sq.m and area of dormitories 
should be minimum 65 sq.m.to75 sq.m. However , total construction 
should be within maximum FSI of 0.2 of gross plot area + along with 
ancillary area FSI thereon . 


Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix - K - 1 of 
UDCPR along with 


i ) Ownership document . 

ii ) Copy of measurement plan of plot 

iii ) Building plan showing periphery of construction ( p - line ) floor wise 
and details of property , FSI calculation as mentioned in Proforma - I with 
the signature of owner and licensed personal . 


iv ) Copy of receipt of development charges including labour cess paid 
to Authority , if any . 


v ) The certificate of licensed personal stating that the proposal is 
strictly in accordance with the provisions of UDCPR . 

No more details shall be necessary 

The receipt of application along with the required documents and 
fees / charges mentioned in 8 above , by the authority shall be treated as 
permission for development . 

Plinth Checking shall not be required . 

After completion of the work , the owner shall intimate to the Authority 
about the occupation of the building . 


Note - The above procedure for permission shall not bar the owner to obtain development permission as per provisions 
of this UDCPR , if he so desires . 


2 ) Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism Centre , it shall be 
considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain development permission as per 
sanction Unified Development Control and promotion Regulations from concerned Authorities . 


3 ) All other provisions and terms / conditions mentioned in Government Resolution of Department of Tourism and 
Cultural Affairs No. TDS - 2018 / 8 / CR.514 / Tourism , dated 28/09/2020 shall be applicable . 

4 ) These directives shall come into force with immediate effect . 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


( Kishor Gokhale ) 

Under Secretary to Government . 


७२ 


BY OFFICE OF THE JOINT DIRECTOR OF TOWN 
PLANNING , AURANGABAD DIVISION , AURANGABAD 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING 
ACT , 1966 


No. JDTP / Agro Tourism Policy / UDCPR / Section 
20 ( 3 ) / - 2001 .--- Whereas , the Government in the Urban 
Development vide its Government Resolution No. TPS - 1822 / 
C.R.04 / 2022 / UD - 12 dated 02/06/2022 has issued directives 
under Section 20 ( 3 ) and 37 ( 1 ) with 154 of the Maharashtra 
Regulation and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
to as the said Act " ) to incorporate a new provision in Regu 
lation 2.1.2 in the sanctioned Unified Development Control 
and Promotion Regulations to implement the Agro Tourism 
Policy of the State Government and also ordered Divisional 
Joint Director , Town Planning to follow the due procedure 
under section 20 ( 3 ) of the Act . 


Notice 


Now therefore , as authorized by the State Government , 
in accordance with the provision of sub - section ( 3 ) of section 
20 of the said Act , the suggestions and / or objections in 
respect of appendix attached herewith for proposed 
modification ( New provision in Regulation 2.1.2 ) for 


Sr. No. 

1 


2 


3 

4 


भाग १ - पुरवणी 

sanctioned Regional Plan area in Aurangabad Division 1 ) 
Aurangabad Region , 2 ) Jalna Region , 3 ) Beed Region , 
4 ) Osmanabad Region , 5 ) Hingoli Region , 6 ) Nanded Region , 
7 ) Latur Region , 8 ) Parbhani Region are being invited from 
general public within 30 days from date of publication of this 
notice in Official Gazette . The suggestion and / or objections 
shall be addressed to Joint Director Town Planning 
Aurangabad Division , M.B.C. Tower , 2nd Floor , Adalat Road , 
Aurangabad . The suggestions / objections received within 
stipulated period shall be dealt with statutory provisions and 
report shall be submitted to the State Government accord 
ingly . 


The Draft of proposed modification is also available on 
Maharashtra Government website www.maharashtra.gov.in 
( Laws / Regulations . ) 


New provision is added in Regulation No.2.1.2 of sanction Unified Development Control and Promotion Regulations as 
follows : 


Aurangabad . 

Dated - 21- December 2022 


Appendix 

Accompaniment of Goverment Resolution No. TPS - 1822 / CR.04 / 2022 / UD - 13 , Dated 02/06/2022 


1 ) Regulation No. 2.1.2- Permission not necessary- No such permission shall be necessary for : 

( xiv ) Construction upto 8 rooms for Agro Tourism Centre and allied activities as per Tourism Policy - 2016 in Agricultural 
Zone , subject to compliance as per Appendix- K -2 below : 


Bulidability of Plot 


Zone in Development Plan / Regional Plan 

Type of Building 


" DERECTIVES " 


APPROVALS OF BUILDING PERMISSION FOR CONSTRUCTION UPTO 8 ROOMS FOR AGRO TOURISM CENTER 
AND ALLIED ACTIVITIES AS PER TOURISM POLICY - 2016 

Parameters to be considered 
Agricultural Plot area & No. of Rooms 


( S.L. Kamthane ) 

Joint Director of Town Planning , 
Aurangabad Division , Aurangabad 


APPENDIX ' K - 2 ' 


Description 


Plot area 

No. of Rooms 

( i ) Upto 0.8 Ha 

( i ) Max.04 

( ii ) 0.8 Ha.upto 1.6Ha . 

( ii ) Max.06 

( iii ) 1.6 Ha . & above 

( iii ) Max.8 & 2 Dormitories 

Plot should be buildable in view of the provisions in Regulation 
No.3.1 of UDCPR . 


Agricultural Zone 

Residential & Allied Amenities for Agro Tourism Centre . 


औरंगाबाद विभाग 


Sr. No. 

5 


160 


7 


8 


9 


10 


11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 


Parameters to be considered 

Front , side and rear open spaces , access , 
parking and other requirements . 

Storeys allowed : 

FSI 


Submission of Application for approval . 


Issue of Commencement Certificate / Approval . 


Plinth Checking 

Occupation Certificate 


Description 

As per the provisions of UDCPR . 


७३ 


G.F. + 1 floor . 

Area of rooms should be minimum 65 sq.m.to75 sq.m. However , total 
construction should be within maximum FSI of 0.2 of gross plot area + 
along with ancillary area FSI thereon . 


Applicant shall submit the intimation letter as per Appendix - K - 1 of 
UDCPR along with 


i ) Ownership document . 

ii ) Copy of measurement plan of plot 

iii ) Building plan showing peripheru of construction ( p - line ) floor wise 
and details of property , FSI calculation as mentioned in Proforma - I with 
the signature of owner and licensed personal . 


iv ) Copy of receipt of development charges including labour cess paid 
to Authority , if any . 


v ) The certificate of licensed personal starting that the proposal is 
strictly in accordance with the provisions of UDCPR . 

No more details shall be necessary 

The receipt of application along with the required documents and 
fees / charges mentioned in 8 above , by the authority shall be treated as 
permission for development . 

Plinth Checking shall not be required . 

After completion of the work , the owner shall intimate to the Authority 
about the occupation of the building . 


Note - The above procedure for permission shall not bar the owner to obtain development permission as per provisions 
of this UDCPR , if he so desires . 


2 ) Notwithstanding anything mentioned above , if number of rooms exceeds 8 in Agro Tourism Centre , it shall be 
considered as commercial enterprises and for such proposal it shall be necessary to obtain development permission as per 
sanction Unified Development Control and promotion Regulations from concerned Authorities . 


3 ) All other provisions and terms / conditions mentioned in Government Resolution of Department of Tourism and 
Cultural Affairs No. TDs - 2018 / 8 / CR.514 / Tourism , dated 28/09/2020 shall be applicable . 

4 ) These directives shall come into force with immediate effect . 

By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


( Kishor Gokhale ) 

Under Secretary to Government . 


७४ 


अ.क्र . 


८ 

न्यायाधिश , कौटुंबिक न्यायालय , परभणी , यांजकडून 

वाचा : मा . उच्च न्यायालय , मुंबई पत्र क्र . एक्स ( जन ) ०२०२/२०२२/२४६६ , दिनांक २३/१२/२०२२ 

सुट्ट्यांची यादी सन -२०२३ 

दिवाणी नियम पुस्तिका , १ ९ ८६ भाग -१ च्या प्रकरण ३६ , परिच्छेद ६ ९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात ओलल्या अधिकाराचा वापर करुन आणि मा . 
उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे संदर्भिय पत्रात निर्देशित केल्याप्रमाणे , मी , एच . बी . शेळके , न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय , परभणी सन २०२३ या वर्षाकरिता 
कौटुंबिक न्यायालय , परभणी या न्यायालयाकरिता निम्नलिखित सुट्ट्या जाहिर करीत आहे . 

सुट्टीचे नाव 

दिनांक आणि महिना 


१ 


४ 


५ 


६ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


प्रजासत्ताक दिन 

उर्स - दर्गा - शरिफ ( स्थानिक ) 


धुलीवंदन 

गुढीपाडवा 

रामनवमी 

गुडफ्रायडे 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

महाराष्ट्र दिन 

बुध्द पौर्णिमा 

बकरी ईद 

मोहरम ताजिया 

स्वातंत्र्य दिन 

पोळा ( स्थानिक ) 

श्रीगणेश चतुर्थी 

ज्येष्ठा गौरी पुजन ( महालक्ष्मी ) ( स्थानिक ) 

अनंत चतुर्दशी / ईद - ए - मिलाद 

महात्मा गांधी जयंती 


दसरा 


दिपावली ( स्थानिक ) 

दिपावली ( बलीप्रतिपदा / पाडवा ) 

दिपावली भाऊबीज 


दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 

दिपावली ( अतिरिक्त मा . उच्च न्यायालय ) 

दिपावली ( अतिरिक्त मा . उच्च न्यायालय ) 

ख्रिसमस 


२६/०१/२०२३ 

०२/०२/२०२३ 

०७/०३/२०२३ 

२२/०३/२०२३ 

३०/०३/२०२३ 

०७/०४/२०२३ 

१४/०४/२०२३ 

०१/०५/२०२३ 

०५/०५/२०२३ 

२ ९ / ०६ / २०२३ 

२ ९ / ०७ / २०२३ 

१५/०८/२०२३ 

१४ / ० ९ / २०२३ 

१ ९ / ० ९ / २०२३ 

२२ / ० ९ २०२३ 

२८ / ० ९ / २०२३ 

०२/१०/२०२३ 

२४/१०/२०२३ 

१३/११/२०२३ 

१४/११/२०२३ 

१५/११/२०२३ 

१६/११/२०२३ 

१७/११/२०२३ 

१८/११/२०२३ 

२५/१२/२०२३ 


वार 


गुरुवार 

गुरुवार 

मंगळवार 


बुधवार 

गुरुवार 

शुक्रवार 

शुक्रवार 

सोमवार 


शुक्रवार 

गुरुवार 

शनिवार 

मंगळवार 


गुरुवार 

मंगळवार 


शुक्रवार 

गुरुवार 

सोमवार 

मंगळवार 

सोमवार 

मंगळवार 


भाग १ - पुरवणी 


बुधवार 

गुरुवार 

शुक्रवार 

शनिवार 

सोमवार 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 
टिप : - निम्नलिखीत सण हे सन -२०२३ मध्ये चौथा शनिवार / रविवार या सुट्टीच्या दिवशी येत असल्याने , या सणासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात 
आलेली नाही . 


अ.क्र . 


09 


०२ 


०४ 


ठिकाण - कौटुबिक न्यायालय , परभणी , 

दिनांक - ३० डिसेंबर , २०२२ 


Sr. No. 


1 


2 


3 


4 


कौटुंबिक न्यायालय , परभणी व कार्यालय महिन्याच्या दुस - या व चौथा शनिवारी बंद राहील . 

टिप- मा . उच्च न्यायालय ( अपिल शाखा ) , मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे उपरोक्त सुट्टयांमध्ये शेटटी आयोग व मा . सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका १०२२ / 
८ ९ ( सर्व भारतीय न्यायीक संघटना विरुध्द भारत सरकार व इतर ) मधील निर्देशाप्रमाणे सुट्टयांमध्ये फेरबदल नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे . 


5 


6 


7 


सुट्टीचेनांव 

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

रमजान ईद 

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन ( स्थानिक ) 

दिपावली अमावस्या / लक्ष्मीपुजन 


BY JUDGE FAMILY COURT , PARBHANI 
List of HOLIDAYS - 2023 . 

Read : -- Honble High Coutr , Bombay Letter No X ( Gen ) -0202/2022/2466 dt 23/12/2022 . 

In exercise of the powers vesed under Chapter - XXXVI Para - 699 and 702 of Civil Manual 1986 and also in view of the 
directions given in the Hon'ble High Court letter No. X - 0202 / 2001 dated 18/12/2000 . I H. B. Shelke , Judge , Family Court , Parbhani 
is pleased to declare the list of holidays for the year - 2003 to be observed in the Family Coutr , Parbhani . 


8 


9 


10 


Republic Day 

Urus Darga Sharif ( Local ) 

Holi ( Second day ) 


Gudi Padwa 


Name of Holidays 


Ram Navami 


Good Friday 

Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti 

Maharashtra Day 


दिनांक आणि महिना 


Buddh Purnima 


१ ९ / ०२ / २०२३ 


Bakari Id ( Id - Ul - Zuha ) 


२२/०४/२०२३ 


१७ / ० ९ / २०२३ 

१२/११/२०२३ 


Date & Month 


26/01/2023 


02/02/2023 


07/03/2023 


22/03/2023 


30/03/2023 


07/04/2023 


14/04/2023 


01/05/2023 


वार 


05/05/2023 


रविवार 

चौथा शनिवार 

रविवार 

रविवार 


29/06/2023 


७५ 


( एच . बी . शेळके ) 

न्यायाधीश , कौटुंबिक न्यायालय , परभणी . 


Day 
Thursday 

Thursday 

Tuesday 

Wendnesday 

Thursday 

Friday 

Friday 

Monday 

Friday 

Thursday 


l૭૬ 


Sr. No. 


11 


12 


Day 

Saturday 

Tuesday 

Thursday 

Tuesday 

Friday 

Thursday 

Monday 

Tuesday 

Diwali ( Local ) 

Monday 

Diwali ( Balipratipada ) 

Tuesday 

Diwali ( Bhaubij ) 

Wednesday 

Diwali ( Additional Local ) 

Thursday 

Diwali ( Additional High Court ) 

Friday 

Diwali ( Additional High Court ) 

Saturday 

Christmas Day 

Monday 

Note : The following holidays are not notified as they fails on Fourth Saturday / Sunday during year 2023 . 

Sr. 

No. 

01 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


02 


03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , 


04 


Name of Holidays 


Mohram ( Tajiya ) 


Independence Day 

Polo ( Local ) 


Ganesh Chaturthi 


Gauri Pujan ( Mahalaxmi ) ( Local ) 

Anant Chaturdashi / ( Id - E - Milad ) 

Mahatma Gandhi Jayanti 


Dasara 


Name of Holidays 

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 

Ramzan - Id 

Marathawada Mukti Sangram Din ( Local ) 

Diwali ( Laxmi Poojan ) 


Date & Month 


29/07/2023 


Dated : 30 th December , 2022 . 


15/08/2023 


14/09/2023 


19/09/2023 


22/09/2023 


28/09/2023 


02/10/2023 


24/10/2023 


13/11/2023 


14/11/2023 


15/11/2023 


16/11/2023 


17/11/2023 


18/11/2023 


25/12/2023 


Date & Month 

19/02/2023 


22/04/2022 


17/09/2023 


शके १ ९ ४४ 


12/11/2023 


भाग १ - पुरवणी 


Day 
Sunday 

4th Saturday 

Sunday 

Sunday 


Family Court and its office shall remain closed on Second and Fourth Saturday of every month during the year -2023 . 


Note : The above list of holidays and vacation are likely to be modified in near future as per the recommendation of Shetty 
Commission and direction issued by the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition No. 1022/89 ( All india Judges Associa 
tion Vs Union of India and others ) 


( H. B. Shelke ) 

Judge , Family Court , Parabhani . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९ -२५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०६ सौताडा 


९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - ० ९ / ०१ / २०२३ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 

क्र . २०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ०४ / २००४ - 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
भासु 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


स.नं. / ग.नं. 

२१७ पै 


अ.क्र . 


एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ६ सौताडा ता . पाटोदा . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र .०६ सौताडा ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


ता . पाटोदा . जि . बीड 
क्षेत्र ( हे.आर ) 

१.०७ 

१.०७ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - सौताडा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


७७ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : ९ / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १ ९- २५ , २०२३ : पौष / माघ , २ ९ -५ , शके १ ९ ४४ 


१० 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी नांदेड यांजकडून 
अधिसूचना ( कलम -११ ) 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्रमांक २०२२ / उपविअ / भूसं / सिआर -०१ दि .१३ / ०१ / २०२३ 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग क्र.संकिर्ण १ ९ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या 
खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


F 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात पुढे जिचा निर्देश उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी , आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


भाग १ पुरवणी 

जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . तसेच तसेच , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा 
करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित 
केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी यांनी उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकरी , नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गांवः मौ . 
अनुक्रमांक 


09 


अनुसूची एक 

संपादीत करावायाच्या जमिनीचे वर्णन 
असरजन तालुका : - नांदेड 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 


१६२ , १६१ , १६० , १५ ९ , 
१५८ , १७५ , १७६ , १७७ , 
१७८ , १७ ९ , १८० , १६ ९ , 
१७० , १८३ , १४३ 


J 


जिल्हा : नांदेड 
अंदाजित क्षेत्र 
चौ.मी.मध्ये 


१६०४६ चौ.मी. 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे वर्णनः- भूसंपादन प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग १६१ ए- ते खुपसरवाडी 
विष्णुपूरी - असरजन रा.म.मा .१६१ ए बळीरामपूर रा.म.मा .१६१ तुप्पा - वडगांव 
ब्राम्हणवाडा - पाथरड रेल्वे स्टेशन - देगांव बु . येळेगांव - अमराबाद - लोण खु . 
रोडगी निमगांव ते रा.म.मा .३६१ पर्यंत रस्ता रा.मा .४१२ रस्त्याचे भूसंपादनासह 
बांधकाम करणे या कामाकरिता मौ . असरजन ता.जि. नांदेड या गावातील 
जमीन संपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - दळणवळण सुविधा . 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 

भूसंपादन जनतेच्या पायाभूत सुविधासाठी होत असल्याने सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण अभ्यास करण्या - या अभिकरणाचा नाही . 


दिनांक : - १३/०१/२०२३ 
ठिकाण : - नांदेड 


अनुसूची पाच 

प्रशासकाची नियुक्ती करणे आवश्यक नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी नांदेड 
प्रशासकिय इमारत , २ रा मजला , चिखलवाडी नांदेड येथील कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


